महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस १७०८ / प्र.क्र-४१६ / पोल १, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २००८. 


संदर्भ: पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमसं / २ / १०(५) / 
भापोसे / १८० / २००६, दिनांक १६.०९.२००८ चे पत्र. 


शासन आदेश :- 
भारतीय पोलीस सेवेतील सन २००७ च्या तुकडीतील, परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 
यांना पुढे दर्शविल्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


परिविक्षाधीन भापोसे अधिका-यांचे नांव नविन नियुक्तीचे पद 
जिल्हा 


१ | श्रीमती सोनिया खोखर औरंगाबाद | मीरा रोड उपविभाग, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक ग्रामीण जि.ठाणे (ग्रामीण) 


२ श्री.चंद्र किशोर मीना, सोलापूर ग्रामीण | एटापल्ली उपविभाग, 
| परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक जि.गडचिरोली 
3 श्री.संजय भास्कर दराडे, नांदेड अहमदनगर शहरउपविभाग, 
त त नेती. ताता 
४ 


| श्री.विरेद्र मिश्रा, ठाणे (ग्रामीण) | खामगांव उपविभाग, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक जि.बुलढाणा 
4 श्री.रंजन कुमार शर्मा, जळगांव मालेगांव (ग्रामीण) उपविभाग, 
| परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक | जि.नाशिक (ग्रामीण) 


& | डॉ.आरती सिंग, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 


सद्या भामरागड उपविभाग, 
प्रशिक्षणार्थी । जि.गडचिरोली. 
| (प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर) 


ठाणे (ग्रामीण) । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 


| उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
। मीरा रोड उपविभाग, जि.ठाणे 
| , (ग्रामीण) 


| ७ | श्रीमती शारदा वसंत निकम, 


2. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अहमदनगर महानगरपालिका 
निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर, लागू करण्यात आलेल्या निवडणूक आचार संहितेच्या अनुषंगाने, 
अहमदनगर शहर उपविभाग, जि.अहमदनगर येथील पदस्थापना, राज्य निवडणूक आयोगाच्या 
पुर्वमान्यतेने करण्यात येत आहे. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, याबाबत तात्काळ कार्यवाही 
करुन, अनुपालन अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


\> <3 
a 
( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


0:७५ pol-1\probation\LetterCR 416.08 Order 


५) अधिदान व लेखा अणिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक/अहमदनगर/डबुलढाणा/गडचिरोली 
८) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कक्ष अधिकारी, कार्यासन पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 

निवडनस्ती (पोल-१) 


9) 
AI 0 
= 


TyAnew nankliearnhatinntl! आर 414 02 firder 


